महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश 
निर्मिती मंडळाच्या कार्यालयातील 
अस्थायी पदांना दिनांक १.०३.२०१९ ते 
दिनांक ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५/आस्था-२, 
नवीन प्रशासकीय भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १५ मार्च, २०१९. 
वाचा- 
१) सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- 
संकीर्ण- २००१/प्र.क्र.२९८/सां.का.१, दिनांक २३ मार्च २००६ व शुद्धीपत्रक दि.५.५.२००६. 
२) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.३१/आस्था-२ 
दि. २८.०९.२०१८. 
३) सचिव, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोड़ठा निर्मिती मंडळ यांचे पत्र क्र. विनिमं-२०१९/प्रशासन/ 
अस्थायी पदे/२७२६, दि. ३१.०१.२०१९ 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१९/प्र.क्र.८/आ.पु.क., दि.२१ .०२.२०१९. 


शासन निर्णय 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या मुंबई कार्यालयातील ६ व वाई कार्यालयातील 


२४ (मराठी विश्वकोड THe (मानचित्रसंग्रह खंड २२) साठी ३ पदांसह) अश्या एकूण ३३ अस्थायी पदांना 
संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक २८.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१९ ते दिनांक 
२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

२. संदर्भक्र.३ येथील प्रस्ताव विचारात घेता, संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारांतर्गत पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोठा 
निर्मिती मंडळाच्या प्रशासकीय कार्यालय, मुंबई कार्यालयातील ६ व वाई कार्यालयातील Ww (मराठी विश्वकोश 
नकाशा (मानचित्रसंग्रह खंड २२) साठी ३ पदांसह) अशा एकूण ३३ अस्थायी पदांना दिनांक १.३.२०१९ ते 


दिनांक ३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२५/आस्था-२ 


प्रशासकीय कार्यालय, मुंबई 
अ.क्र कार्यालयाचे पदनाम अस्थायी | वेतनस्तर 
नाव पदसंख्या 
7 १. | महाराष्ट्र राज्य | सचिव a एस-२२ 
मराठी विश्वकोडा | कनिष्ठ ग्या 
न लघुलेखक a | _१४ 
निर्मिती मंडळ, । लघुलेखक 
प्रशासकीय अध्यक्षांचे स्वीय 
cata 5 a | एस-१४ 
क | सहायक 
मुंबई. वरिष्ठ लिपिक |१ | एस-८ 
वाहनचालक बै. | एस-६ 
शिपाई १. | एस-१ 
एकूण ६ 
पदे 
मराठी विश्वकोश कार्यालय, वाई, जि.सातारा. 
अ.क्र | कार्यालयाचे | पदनाम अस्थायी | वेतनस्तर 
नाव पदसंख्या 
विभागीय 
२२. 
कार्यालय 
मराठी Gace मासिक ठोक मानधन 
य विभाग संपादक ।२ = 
वि .24000/- 
कार्यालय,वाई पाहे दता ; मासिक ठोक मानधन 
जि.सातारा रू.१४०००/- 
—_— मासिक ठोक मानधन 
कला संपादक १ | व 
रू.११०००/- 
प्रमुख चित्रकार मासिक ठोक मानधन 
प्रमुख चित्रकार १ | च 
रू.१००००/- 
विद्याव्यासंगी व्या 
त 8 _१५ 
सहायक 
संपादकीय _ 
eae षु _१० 
सहायक 
ग्रंथालयीन - 
— 3 -(9 
सहायक 
लिपिक- 
टंकलेखक २ एस-६ 
(मराठी) 
शिपाई २ एस-१ 
झाडूवाला-हमाल aa एस-१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२५/आस्था-२ 


अ.क्र | कार्यालयाचे | पदनाम अस्थायी | वेतनस्तर 
नाव पदसंख्या 
एकूण पदे २४ 


मराठी विश्वकोठ नकाशा (मानचित्रसंग्रह) GSAS (खंड २२) 


. प्रमुख 
र J oo १ | मासिक ठोक मानधन रू.११००० 
मानचित्रकार 
सहायक 
आत तकार Zz मासिक ठोक मानधन रू.८५०० 
मानचित्रकार 
संदर्भसहायक | १ | मासिक ठोक मानधन रू.८००० 
एकूण पदे ३ 
(94243) एकूण ३३ 
अस्थायी पदे (६--२४--३) 
र्ती उपरोक्त बाबीवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडएफ-०२, २२०५, कला व संस्कृती, ००,१०२, 


कला व संस्कृती प्रचालन (०१) अनिवार्य (०१) (०२) मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ (अनिवार्य) (२२०५३१८१) 
०१ वेतन” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३१५१२२७०१५२३३ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


M p Digitally signed 
o Ns by M. P. Kudtarkar 


Date: 2019.03.15 
Kudta rka r 13:18:17 +05'30' 
(मं. प. कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /(लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई / महाराष्ट्र-२,नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२५/आस्था-२ 


३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
४) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोडा निर्मिती मंडळ, मुंबई. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
६) उप कोषागार अधिकारी, वाई, जि.सातारा. 
) 
) 
) 


Cc 


७ सहायक सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोडा निर्मिती मंडळ,वाई, जि.सातारा. 
८) कार्यासन (व्यय-४)/ आकृतीबंध पुनरर्चना कक्ष, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मराठी भाषा विभागाची सर्व कार्यासने. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


